नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार व संगीताचार्य बळवंत पांडुरंग तथा 
अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार २०१८-२०१९ - पुरस्कार प्रदान सोहळयाच्या 
आयोजन खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५१८ (१२)/प्र. क्र. ३७७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं / ६७९१, 
दिनांक ११ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

नाटय क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत प्रतिवर्षी रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०१८-२०१९ यावर्षीचा नटवर्य प्रभाकर पणशीकर रंगभूमी जीवन गौरव 
पुरस्कार श्री. जयंत सावरकर यांना व संगीताचार्य बळवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत 
रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार श्री. विनायक थोरात यांना जाहीर करण्यात आला आहे. या दोन्ही 
पुरस्कार प्रदानाच्या एकत्रित सोहळयाचे आयोजन दिनांक १३ डिसेंबर, २०१८ रोजी मुंबई मराठी साहित्य 
संघ मंदिर, गिरगांव, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या आयोजन खर्चास 
मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये प्रभाकर पणज्ञीकर रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार व संगीताचार्य 
बळवंत पांडुरंग तथा अण्णासाहेब किर्लोस्कर महाराष्ट्र राज्य संगीत रंगभूमी जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान 
सोहळयाच्या आयोजनावरील रुपये १०,४४,२००/- (रुपये दहा लाख चव्वेचाळीस हजार दोनशे फक्त) 
इतक्या खर्चाच्या रक्‍कमेस मंजूरी देण्यात येत आहे. खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र | Ta | तपशिल | रक्‍कमरुपये | 
१. | मानचिन्ह २ मानचिन्ह » रुपये २६,०००/- प्रमाणे 48 000/- 
२. | मानपत्र २ मानपत्र लिखाण मानधन x रुपये ३,०००/- ६,०००/- 
२ मानपत्र fre व फ्रेम खर्च x रुपये ४,०००/- ८,०००/- 
३. | aed dear 2 शाल व Jed x रुपये १,०००/- २,०००/- 


वाहन पुरस्कार विजेते व गतवर्षीचे पुरस्कार विजेते (मुंबई- २५,०००/- 
पुणे-मुंबई) व स्थानिक मान्यवरांसाठी 


५. | निवास व्यवस्था । पुरस्कार विजेते व समिती सदस्य निवास व्यवस्था ३०,०००/- 
रांगोळी प्रवेश्वारावर २ सत्कारमुर्तीची रांगोळी ५,०००/- 
सनई चौघडाव | मान्यवरांच्या स्वागतासाठी सनई चौघडा व तुतारी १०,०००/- 
स्वागत 

८. | चहा अल्पोपहार | मान्यवर व कलाकार यांच्यासाठी (१०० व्यक्‍ती x १०,०००/- 
खर्च रुपये १००/-) 

९. | भोजन व्यवस्था । मान्यवर व कलाकार यांच्यासाठी २५,०००/- 


(१०० व्यक्‍ती » रुपये २५०/-) 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५१८ (92)/H. क्र. ३७७/सां.का.४ 


१०.| नाट्यगृह भाडे । सकाळ, दुपार वरात्र सत्र ३८,०००/- 
११.| डिझाईन व निमंत्रण पत्रिका, कव्हर, जाहिरात, बोड व बनर १८,०००/- 
आर्टवर्क डिझाईन व आर्टवर्क 
१२. फरशा १००० निमंत्रण पत्रिका व कव्हर x रुपये ३०/- प्रमाण ३०,०००/- 
१० बोर्ड, बॅनर व गेट x रुपये २,५००/- प्रमाणे २५,०००/- 
१३.। वर्तमानपत्र goo चौसेंमी x दर रुपये ४५/- प्र.चौ.से.मी. x 3 १,६२,०००/- 
जाहिरात दिवस ३ वर्तमानपत्र 
१४.। समन्वयक आयोजन कामासाठी २ समन्वयक मानधन प्रत्येकी १०,०००/- 
रुपये ५०००/- 
१५.| सांस्कृतिक कलाकार मानधन २,५२,०००/- 
कार्यक्रम (गायक, वादक, संगीत दिग्दर्शक, निवेदिका व 
कलाकार मानधन व कोरस मानधन) 
तालीम खर्च २०,०००/- 
नेपथ्य सजावट ३५,०००/- 
रंगमंच सजावट (फ्लेक्स, कार्पेट, पोडियम, २०,०००/- 
व्हीआयपी खुर्च्या, टीपॉय व फुलांची सजावट इ.) 
ध्वनि व्यवस्था २५,०००/- 
प्रकाश व्यवस्था २५,०००/- 
रंगभूषा व केशभूषा १२,०००/- 
भूषा २०,०००/- 
एलईडी व प्लाझ्मा भाडे ३५,०००/- 
२ TAS x रुपये ५,०००/- प्रमाण १०,०००/- 
१६. । निवेदक मानधन | २ निवेदक x रुपये २,१००/- प्रमाणे ४,२००/- 
१७.| ऑडिओ २ पुरस्कारार्थींची ऑडिओ व्हिज्युअल्स ४५,०००/- 
व्हिज्युअल्स (रेकॉर्डिंग, डर्बिंग, एडिटिंग) 
पुरस्कारादरम्यान मान्यवरांचे पुरस्कारार्थीबद्दल 20,000/- 
मनोगत (bytes) मानधन (रेकॉर्डिंग, डर्बिंग, एडिटिंग) 
१८.| छायाचित्र व छायाचित्र व व्हिडिओ शुटिंग खर्च (३ कमे ४०,०००/- 
छायाचित्रण ऑनलाईन एडिटींग) 
१९.| पुस्तक मान्यवरांच्या स्वागतासाठी २० प > रुपये ३५०/- ७,०००/- 
२०.। चहा-अल्पोपहार | समिती सदस्यांचा चहा-अल्पोपहार खर्च ५,०००/- 
खर्च 
२१.| इतर खर्च स्टेशनरी व इतर अनुषंगिक खर्च १०,०००/- 
एकूण खर्च | १०,४४,२००/- 
रः याबाबतचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) राज्य नृत्य नाटय, तमाशा व संगीत महोत्सव, (02) (०२) राज्य 


नृत्य, नाटय, तमाझा व संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७) ५० इतर खर्च (योजनांतर्गत) या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-२०१९ या वर्षीच्या मंजूर तरतूदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन राहून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५१८ (92)/H. क्र. ३७७/सां.का.४ 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र.४, परिच्छेद क्र. २७ (२) (A) 
अन्वये तसेच शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा आणि पर्यटन विभाग, क्र. 
सांकासं-१३७६/८४५७-५॥, दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र. क्र. ६९/अर्थ-३, दिनांक २ 
एप्रिल, २०१८ मधील परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब) व ७ (७) (८) ची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांची राहील. सदर शासन परिपत्रकातील उर्वरित सर्व परिच्छेद व 
परिशिष्टातील अटी याप्रकरणी लागू होत नाहीत. 


q. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१२२४१५०८५३८५२३ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao Thorat 
Date: 2018.12.24 15:18:25 +05'30' 


(विलास रा. थोरात) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सांस्कृतिक GR), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई 
४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य 
८. महालेखापाल-१/२ मुंबई/नागपूर (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य 
९. अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
१०. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


